महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.दुरुस्ती-१०२३/प्र.क्र.३२८/पोल-७. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०००२३२. 
दिनांक : ४ डिसेंबर, २०२३. 


विषय :- पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, खंडाळा येथील परेड मैदानाचे विस्तारीकरण व नुतनीकरण 
करण्याच्या कामाकरिता रु. १,६३,४३,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी त्रेसष्ट लाख 
त्रेचाळीस हजार फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


संदर्भ :- १) वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-१, उप विभाग-पाच, (सुधारित 
STFA. विअप्र २०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल 
२०१५), 


२) महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४, 
अनुक्रमांक ०३ 

३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग- 
2), दि. २०/०९/२०१९ 


x) विशेष पोलीस महानिरीक्षक(प्रशासन), पोलीस महासंचाळक कार्यालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र, क्र. पोमसं/१९-ए/पोळीस प्रशिक्षण 
केंद्रे/दुरुस्तीचे प्रस्ताव/५९/२०१९, दि. ०७/०७/२०२१. 


शासन निर्णय. 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक(प्रशासन), पोळीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, खंडाळा येथील परेड मैदानाचे विस्तारीकरण व नुतनीकरण करण्याच्या कामाकरिता 
रु. १,६३,४३,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी त्रेसष्ट लाख त्रेचाळीस हजार फक्त) इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे 


2. सहायक अभियंता, श्रेणी-१, सा.बां. उपविभाग, वडगाव मावळ यांनी रु. 9,§3,83,000/- (अक्षरी 
रुपये एक कोटी त्रेसष्ट लाख त्रेचाळीस हजार फक्त) एवढ्या रकमेचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे व त्यास 
कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग(उत्तर) विभाग, पुणे व अधीक्षक अभियंता, सा.बां. सर्कल, पुणे यांनी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान केली आहे. तसेच, मुख्य अभियंता, सा.बां.विभाग, पुणे यांनी शिफारस केली आहे. 


३. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिळा, उप विभाग-पाच, (शा.नि.क्र. विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र. 30/2093/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल २०१५, पृष्ठ क्र.६८ आणि सुधारित a.m. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र. ३० / १३ / विनियम (भाग-२), दिनांक २०/०९/२०१९) व सा.बां. नियम पुस्तिकेतील परि. क्र. 
१३४, अ.क्र. ३ मधील तरतुदीनुसार रूपये १,००,००,०००/- (रुपये एक कोटी फक्त) पर्यंतच्या किरकोळ नागरी 
बांधकामांना प्रशासकीय मान्यतेसह निधी उपलब्ध करून देण्याचे प्राधिकार विभाग प्रमुख यांना प्रदान करण्यात 
आलेले आहेत. तसेच, त्यावरील व रू.१५ कोटी पेक्षा कमी किंमत असलेल्या अंदाजपत्रकीय रकमेच्या 
कामांच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करण्यास सक्षम अधिका-याने तांत्रिक सहमती (Technical Approval) प्रदान केल्यानंतर, क्षेत्रीय स्तरावरील 
सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या संबंधित मुख्य अभियंता (स्थापत्य) व मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्याकडून 
शिफारशीसह प्राप्त अंदाजपत्रकानुसार, उपभोक्ता विभागाने त्याच्या कडील कामाची निकड व अनुदानाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः दुरुस्ती-१०२३/प्र.क्र.३२८/पोल-७ 


उपलब्धतेनुसार विहीत कार्यपद्धतीने प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी, salt तरतूद आहे. त्या अनुसार, 
उपरोक्त रकमेच्या अंदाजपत्रकीय खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. उक्त खर्च " मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस- १०९ (००) (09) - जिल्हा पोलीस दल २०५५०१६८-२७ 
"गौण बांधकामे" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालून, त्यासाठी उपलब्ध केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


& हे शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकाम भाग पहिला, उप विभाग-पाच, अ.क्र.३, अनुसार 
प्रशासनिक विभागास प्राप्त अधिकारात सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
वा हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१२०८१५०४३२५५२९ हा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARAYAN BIRA MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1dfb457576797050f1 9aafaa49567 3fc843c789942459cd 


39fc5561071b4a70c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


MANE acc nm” 
(नारायणमाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) 
) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

) अपर पोलीस आयुक्त, उत्तर प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
) मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रदेश, मुंबई 

) अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडल, मुंबई 

) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


षु 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१)/(विदेशी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंघेरी, मुंबई. 
निवड नस्ती (पोल-७. 


Nn S&S ८:८४ 


vo 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


Se Ve ae अकळ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


